पुणे जिल्ह्यातील वडगाव-मावळ येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी 
न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) अशी न्यायालये स्थापन 
करणे व त्याकरीता आवश्‍यक पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१८/१०९९/प्र.क्र.१८६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ : १. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 8(/0/॥-१२०७/२०११/५९४/८०१७/२०१९, 
दि.२८/२/२०१९ 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचे पत्र क्र.जन/१६२९/२०१९, 
दि.२७/२/२०१९ व क्र. आ.ब.-४/४६३८/२०१९, दि. २९/०६/२०१९. 
३. वित्त विभागाचे क्र. पदनि -२०२०/प्र.क्र.१८/२०/आपुक, दि.२१.०८.२०२० रोजीचे 
कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील नवीन न्यायालयांची निर्मिती मा.उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार केळी 
जाते. राज्यात एखाद्या ठिकाणी न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या 
किमान ५०० असावी. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा.न्यायालयीन इमारत आणि 
न्यायाधीशांची निवासस्थाने याची उपलब्धता असावी, या मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार 
आवड्यक सर्व निकष पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय 
तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याबाबत पूर्ण होत आहेत. तसेच मा.उच्च 
न्यायालयाच्या "न्यायालय स्थापन समितीने” वडगाव- मावळ जि.पुणे येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) अशी दोन न्यायालये स्थापन करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील पत्रान्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला. 
सदर प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला असता उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१७/७/२०२० 
रोजीच्या बैठकीत न्यायालय स्थापनेस व पदनिर्मितीस मान्यता प्राप्त झाळी आहे. सबब सदर 
न्यायालये स्थापन करणे व त्यासाठी आवर्यक पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/१०९९/प्र.क्र.१८६/कार्यासन ११ 


शासन निर्णय: 

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव मावळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी 
न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) अशी न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्याकरीता पुढील 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार आवश्‍यक पदे न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून निर्माण 


करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे 


जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी आवश्‍यक पदे (अस्थायी) 
अ.क्र. | पदांचे नाव वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 


जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र | ५१५५०-१२३०-५८९३०- 
न्यायाधीऱा १३८०-६३०७०- 
२ अधिक्षक ४४९००-१४२४०० a कळया 


३ लघुलेखक(श्रेणी-१ ४७६००-१५११०० 1 od 
tes वरिष्ठ लिपिक २५५००-८११०० 


é 
९ 
Ld 
ae el 

शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी लागणारी आवऱ्यक पदे 
अ.क्र. | पदांचे नाव वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 
ae (कढ याड 
(नाळ जाळा 
— १ | 
दिवाणी न्यायाधीडा वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी आवश्यक पदे (अस्थायी) 


अ.क्र. | पदांचे नाव वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 


दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ | ३९५३०-९२०-४०४५०-१०८० 
स्तर ४९०९०-१२३०-५४०१० 
२ अधिक्षक ४४९००-१४२४०० 1 १ | 


लघुलेखक निरे) a दन 


| 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/१०९९/प्र.क्र.१८६/कार्यासन ११ 


तसेच पुढिल सेवा त्यापुढे दर्शविलेल्या मनुष्यबळाच्या मर्यादेत गरजेनुसार बाह्यस्रोताद्वारे 
घेण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 


बाह्यस्रोताद्वारे जिल्हा व अतिरिक्त | शासकीय दिवाणी न्यायाधीठा 
घ्यावयाच्या सेवा सत्र न्यायालय, अभियोक्ता (वरिष्ठ स्तर), 
वडगाव-मावळ कार्यालय वडगाव-मावळ 
अ.क्र सेवा संख्या संख्या संख्या 
ia: शिपाई २ a a २ 
पहारेकरी 1१ Po LG 
सफाईगार 1१ Po a ee 
एकूण Fk ee ae PB 


२. शासन निर्णय वित्त विभाग अर्थसे-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० अन्वये 
कोव्हीड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम व त्यावरील वित्तीय उपाययोजनांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये वगळता इतर विभागाने नविन पदभरती करून नये अशा सूचना 
आहेत तेव्हा सदर सूचना कायम राहतील. सदर निर्बंध जो पर्यंत उठत नाहीत तोपर्यंत वरील 
मान्यतेनुसार नविन भरती करता येणार नाही. 

३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (02) (०१) जिल्हा व सत्र RATATAT (२०१४ ०१७२) 
(अनिवार्य) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने 
निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक सं. क्र.५४९/ 
२०१९/ व्यय-५, दि.२७/०८/२०१९ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३४/आपुक, दि.१३/०१/२०२० 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०८१५१२४९१५१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Yogesh Heeralal Ameta : 


(यो.ही.आमेटा) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/१०९९/प्र.क्र.१८६/कार्यासन ११ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 

५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, (पत्राने) 

९, प्रबंधक (निरिक्षणे-१) उच्च न्यायालय (अ.शा.), मुंबई (पत्राने) 
१०.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३.वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५/आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२३,व २४, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.निवड नस्ती (कार्यासन ११ 


0३ य्यक 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


